राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) 
अंतर्गत जनजागृती उपक्रम कृती नियोजन - 
सन २०१९-२० साठी प्रशासकीय मंजूरी 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः आयईसी -२०१९/प्र.क्र.२३२ /आरोग्य 3 
१० वा मजला, गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०१९ 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक - मावज २०१६/प्र.क्र.३९७/३४, 
दि.०५.०१.२०१७ 

२) उपसंचालक,राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग,पुणे यांचे पत्र क्रमांक- उसंआसे 
/राआशिवसंवि/प्र.कक्ष/९(॥-॥॥/२३३७-४०/२०१९,दिनांक १६.०२.२०१९व ०२.७.२०१९. 


३) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे क्रमांक- वृत्तचित्र-१९/॥॥८७ आणि NUHM/ 
का-७/२४७, दि.०८.०७.२०१९. 


शासन निर्णय: 


राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत जनजागृती उपक्रम कृती नियोजन -सन 


२०१९-२० अंतर्गत खाळील जनजागृती व प्रसिध्दी उपक्रमास माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने 


संदर्भ क्र.३ नुसार मान्यता fest असून सदर कार्यक्रमास पुढीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 


आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१९/प्र.क्र. २३२/आरोग्य ३ 


IEC/BCC : MEDIA PLAN ( NUHM) 19-20 
FMR Code (1. 11 : NATIONAL URBAN HEALTH MISSION 


Frequency 
a a oe Details of Total 
Frequency 
frequency 
वबा 1 minute TVC Only in 
sahyadri mid-break of 7 pm and 352,800 | No. of days 12 4,233,600 
9.30 pm bulletins 
30 seconds jingle one 
times in each time 
33 Private FM : > 
Radio Channels band - 3 times in a day 143,000 | No. of days 20 2,860,000 
on all private FM 
channels (143000) 
In 83 A grade news NSE 
Newspaper paper colour - quarter 20,00,000 | . a 1 20,00,000 
insertions 
page ( 400 sq. com 
DGIPR/ Govt. 
DGIPR hoardings / | Hoardings at 95 NUHM 3.000 No. of 190 
Govt hoardings CORPORATIONS AND : hoardings 1,520,000 
COUNCILS 
Bus shelter except | At Corporations and 35,500 | No. of Days क| 31,95,000 
Mumbai Councils 
ST Bus panel (Left, 
Best Bus Panel Right & Back) Rs. 27613 27,613 | no. of buses 100 2,761,300 
Apprx for 1 month 
ST Bus panel (Left, 
Right & Back) Rs. Never 
ST Bus panel 23,000 Apprx for 1 15,000 eis 400 6,000,000 
month- for 15 days Rs. 
15000 
pocuitentanyen One minute TVC in 
Cinema Theatre 1000 theatre in allover | 3,700,000 | No. of days 1 3 700,000 
Maharashtra 
Digital wall painting at 
Digital wall UHC etc. (at the rate of 2,160 No. of wall 1100 
painting Rs. 90/sq ft size 5x3 sq. paintings 2,376,000 
ft 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१९/प्र.क्र. २३२/आरोग्य ३ 


: No. of 
10 standee UHC / councils 3,000 ees 190 570,000 

No. of 
11 banner flex for UHC 113 Bate 11500 1,299,500 
12 | Social Media 100000 | Throughout} forone | ॥,000,000 

year year 
IPC tool for frontline ; 
13 | Flip book /IPC tool | health workers @ 100 S00 oe 10000 
book 2,000,000 
each UHC 

गणव १ 33,515,400 
14 TVC One 500000 | No. of tvc 1 500,000 
15 Translation® Audio Jingle One 75000 | No. of jingle 1 75,000 

dubbing of one Guan 

media to another ०. oF print 
16 Print creative 25000 तवय (ह 4 50,000 
17 Adaptation, Translation, Formatting from one media to other 

media 100,000 
Total B 7,25,000 
Grand (A+B) Total 3,42,40,400 


२. वर नमूद विविध उपक्रमांसाठी आवश्‍यक रु.३४२.४० लाख इतका खर्च सन २०१९-२० या 


वर्षाकरीता मंजूरी असलेल्या राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत (U 11 IEC-BCC) 


जनजागृती कार्यक्रम अंतर्गत मंजुर निधी रक्‍कम रु. ४२०.३६ लाख या निधीमधून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१९/प्र.क्र. २३२/आरोग्य ३ 


३. सदर उपक्रमास महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई यांनी दि.२७ मे, 


२०१९ रोजीच्या माध्यम आराखडा नियोजन व अंमळबजावणी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात 


आली आहे. 


४. सदर निधीची अंमलबजावधी राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानतंर्गत कार्यरत २७ 


महानगरपालिका, ६५ नगरपालिका व ४ कटकमंडळे अश्या एकूण ९५ शहरांमध्ये करण्यात यावा. तसेच 


या निधीचा वापर केंद्रशासानाच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे करण्यात येण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


५. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत विविध आरोग्य विषयक उपक्रमांविषयीची जनजागृतीबाबतची 


देयके अदा करण्यापुर्वी दुरचित्रवाणी, रेडीओ, वृत्तपत्रे, जाहिरात फळक, एसटी बस पॅनल तसेच एसटी 


बसमधील सीटबॅक, एसटी स्टँडवरील होर्डींग, प्रवासी रिक्षा पॅनल, रेल्वे डिस्प्ले, एसएमएसव्दारे 


संदेश, सिनेमागृहात प्रसिध्दी, पीव्हीसी बॅनर्स इ.विविध प्रसिध्दी साधनांव्दारे संबंधीत सर्व उपक्रमांची 


प्रत्येक ठिकाणी पुर्ण करण्यात आलेल्या कार्यवाहीबाबत खात्री करुन घेण्यासाठी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा 


तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी व्यवस्था तयार करावी. तद्‌ृनंतरच देयक अदा 


करणेबाबत पुढील कार्यवाही करावी. 


६. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र ,२-विनियम भाग/२०१३/३०.क्र.प्र/२०१३-विअप्र. 


दि १७.४.२०१५.सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका ,१९७८भाग पहिला , 


७.नियम क्र,४.क्र.दोन मधील अ-उपविभागअन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच शासन निर्णय, उद्योग व ऊर्जा 


विभागाच्या दिनांक ०१ डिसेंबर,२०१६ अन्वये सर्व अटी व acid नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१९/प्र.क्र. २३२/आरोग्य ३ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१४१५२१४६८२१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R 05 h anl Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | al e 5 h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 
1 | Health Department 
Kad a mM P atl Date: 2019.08.14 16:59:08 
+05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालळेखापाल-१/ 2, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

५. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन)आरोग्य सेवा, मुंबई. 

६. उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


